सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , जून २८ , २०२२ / आषाढ ७ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक २४२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वर्ष ८ , अंक ८७ ] 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ जून २०२२ 
अधिसूचना 


भाग चार - ब - २४२-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्र . आयडीसी २०२२ / ( प्र.क्र .२४७ ) /उ.१४ . – महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा तीन ) चे कलम १ 
पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबत जोडण्यात आलेले अनुसूचीत उल्लेखलेल्या 
मौजे आमने , तालुका भिवंडी , जिल्हा ठाणे येथील क्षेत्रात अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या तारखेस अंमलात येईल ती तारीख २८ जून २०२२ 
म्हणून नियुक्त करीत आहे व उक्त क्षेत्र हे उक्त अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करीत आहे . 


उक्त क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी , म . औ . वि . महामंडळ अंधेरी ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ० ९ ३ यांचे कार्यालयात ठेवलेल्या नकाशात 
लाल रंगाने जास्त स्पष्टपणे दाखविले आहे आणि सोबतच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे चतूःसीमा आहेत : 

: 

अनुसूची 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 

३ 


मौजे आमने , तालुका भिवंडी , जिल्हा ठाणे 

सर्व्हे नंबर व हिस्सा नंबर 

( २ ) 

९ २ / २ अ पैकी 

९ २ / २ ब 

९ २ / ३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


( १ ) 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

( ३ ) 

०.७४०० 

०.७ ९ ०० 

०.८ ९ ०० 


२ 


चतुःसीमा : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून २८ , २०२२ / आषाढ ७ , शके १ ९ ४४ 

सर्व्हे नंबर व हिस्सा नंबर 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

( २ ) 

( ३ ) 

३२/४ 

०.६६०० 

९ २ / ५ 

१.१३०० 

९ २ / ६ 

०.२६०० 

९ २ / ७ अ पैकी 

२.०८६८ 

०.०७३० 

०.११२२ 

०.०२३० 

०.१३०० 

०.११४ ९ 

०.००५० 

०.००५६ 

०.१२ ९ ० 

०.० ९ ६० 

०.०४०० 

०.०० ९ २ 

७.२ ९ ४७ 


अ.क्र . 

( १ ) 


५ 


६ 


G 


८ 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


उत्तरेस 

दक्षिणेस 

पूर्वेस 

पश्चिमेस 


- 


९ ३ / ८ अ 

९ ३ / ८ ब पैकी 

९ ३ / १० 

९ ४ / २ 

९ ६ / १ पैकी 

९ ६ / २ पैकी 

९ ६ / ३ पैकी 


९ ७ / १ 

९ ७ / ३ 

९ ८ / २ 

९९ / १ पैकी 


एकूण 


सर्व्हे नंबर ९९ . 

सर्व्हे नंबर ९ ६ / ७ , ९ ७ / २ , ९ ८ / १ व ९ २ / ८ . 

सर्व्हे नंबर ९९ . 

सर्व्हे नंबर ९ २ / १ व ९ ३ / ७ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजय देगांवकर , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून २८ , २०२२ आषाढ ७ , शके १ ९ ४४ 
INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 28th June 2022 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961 . 

No. IDC . 2022 / ( C.R.247 ) /Ind.14.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of 
section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 ( Mah . III of 1962 ) , the Government 
of Maharashtra hereby appoints 28th June 2022 to be the date from which the provisions of chapter 
VI of the said Act shall take effect in certain areas of Village Amane , Taluka Bhiwandi , District 
Thane , mentioned in the Schedule appended hereto and declares the said area to be an industrial 
area under clause ( g ) of section 2 of the said Act , for the purposes of the said Act . 


The said area is more clearly defined in red in the map deposited in the offices of the Chief 
Executive Officer , Maharashtra Industrial Development Corporation , Andheri ( East ) , Mumbai 
400 093 is bounded by the area as indicated in the said schedule : 

Schedule 


Village Amane , Taluka Bhiwandi , District Thane . 

Sr. No. Survey No. and Hissa No. 

( 2 ) 

92/2 A Pt . 

92 / 2B 

92/3 

32/4 

92/5 

92/6 

92/7 A Pt . 

93/8 A 

93/8 B Pt . 

93/10 

94/2 


( 1 ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 


96/1 Pt . 

96/2 Pt . 

96/3 Pt . 


97/1 

97/3 

98/2 

99/1 Pt . 


३ 


Total 


Area ( H.R. ) 

( 3 ) 

0.7400 

0.7900 

0.8900 

0.6600 

1.1300 

0.2600 

2.0868 

0.0730 

0.1122 

0.0230 

0.1300 

0.1149 

0.0050 

0.0056 

0.1290 

0.0960 

0.0400 

0.0092 

7.2947 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून २८ , २०२२ / आषाढ ७ , शके १ ९ ४४ 


Boundaries : 


On the North By 

On the South By 


On the East By 

On the West By 


Survey No. 91 . 

Survey No. 96/7 , 97/2 , 98/1 , and 92/8 . 

Survey No. 91 . 

Survey No. 92/1 and 93/7 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY DEGAONKAR , 

Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


